कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल 
देण्याच्या योजनेसाठी सन २०१८-१९ मध्ये 
तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सांख्यिकी -२०१८/प्र.क्र.१०५/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ११ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 
. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. सांख्यिकी-२०१८/प्र.क्र.१०५/११-अ, दि.३०.०८.२०१८ 

. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. सांख्यिकी-२०१८/प्र.क्र.१०५/११-अ, दि.०३.१२.२०१८ 

. कृषिव पदूम विभाग, शासन निर्णय क्र. सांख्यीकी-२०१८/प्र.क्र.१०५/११-अओ, दि.०१.०१.२०१९ 
. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.का.सां.-४/टी.आर.ए./५/२०१९, दि.०८.१.२०१९ 


ओळ, 


coc AV A 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याच्या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 
प्राप्त झालेल्या तिसऱ्या हप्त्याची रु.३६.७६ ळाख इतकी रक्कम संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये पुढील 
तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार वितरीत करण्यात आली होती. 


सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करण्यात आलेली 
बाबनिहाय रक्‍कम 
(तिसरा हप्ता) (रु. लाखात) 
३३.२९ 


Po 


३.४७ 
३६.७६ 


२. तथापि, उपरोक्त तक्त्यात अंशात: सुधारणा करण्यात येत असून, महाराष्ट्र राज्यातील कृषिविषयक 
आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याच्या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या तिसऱ्या हप्त्याची 
रु.३६.७६ Ore इतकी रक्कम खालील सुधारीत तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सांख्यिकी -२०१८/प्र.क्र.१०५/११-अओ 
सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करावयाची  । 
सुधारीत बाबनिहाय रक्‍कम 
(तिसरा हप्ता) (रु. लाखात) 
३६.७६ 


10.00 


1000 | 


का 
a 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११११५०३०७२६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ ey inc: arashtra, ou=Higher and Technical 
Education Depa talCode=400032, st=Maharashtra, 
i | fa Nn a | 2.5.4.20=65766° Sbf8deae62f13606632589e592d8c18ceb9 
= a49bfd30471850, cn=Dr-Kiran Patil 
Date: 2019.01.11 15:12:48 +05'30' 


(किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. उपसचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 
४. कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
७. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
११.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१३.अवर सचिव (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 03 
१४. निवड नस्ती, कार्यासन - 99-31. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


